महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्था, पुणे 
सल्लागार समितीची पुनर्रचना करणे व समितीवर तज्ञ 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मधोस-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/१२-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ UF, २०१८. 


संदर्भ :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.मधोस-२०१७/प्र.क्र.४/२०१७/१२-अ, 
दि. ०७.०७.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.मधोस-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/१२-अ, 
दि. १६.११.२०१७ 
३) महासंचालक, BTA, पुणे यांचे क्र.यशदा/मधोसंस/२०१६/०१, दि. ७ मार्च, २०१८ व 
दि. ४ एप्रिल, २०१८ ची पत्रे 
प्रस्तावना :- 


वर नमूद दिनांक ७ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मा.मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने यशदा, पुणे 
या संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्र धोरण संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्या आला आहे. सदर 
शासन निर्णयातील परि.१.२ (ई) मध्ये महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेच्या कामकाजाची रचना व स्वरुप 
ठरविण्यासाठी सल्लागार समितीची रचना नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, संदर्भ क्र.२ येथील 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.१६.११.२०१७ अन्वये धोरण संशोधन संस्थेच्या सल्लागार 
समितीच्या अध्यक्ष पदावर नामांकित अर्थतज्ञ डॉ.विजय केळकर, माजी वित्त सचिव, भारत सरकार यांची 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. धोरण संशोधन संस्थेच्या सल्लागार समितीस सहाय्य करण्यासाठी सदर 
समितीमध्ये शासकीय सदस्य नसल्याने सदर समितीची पुनर्रचना करून त्यामध्ये पदसिध्द शासकीय 
सदस्य समाविष्ट करण्याची तसेच सदर समितीवर तज्ञ सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याचा प्रस्ताव यशदा, 
पुणे यांच्या वर संदर्भ क्र. 3 येथे नमूद पत्रांन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. 
त्याअनुषंगाने सदर धोरण संशोधन संस्थेच्या सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्याचे व सदर 
समितीवर तज्ञ सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुलक्षून 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र धोरण संशोधन संस्थेच्या दि. ७ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील परि.१.२(ई) मध्ये 
नमूद धोरण संशोधन संस्थेच्या सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्यात येत असून पुनर्रचनेनंतर सदर 


समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील:- 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोस-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/१२-अ, 


अ.क्र. पदाधिकारी / अधिकारी पद 
च्य सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रथितयडा व नामांकित व्यक्‍ती | अध्यक्ष 
२ | विविधक्षेत्रातील तज्ञ सदस्य सदस्य 
3 | धोरण क्षेत्रातील तज्ञ सदस्य 
४ ।मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव सदस्य 
५ | अपर मुख्य सचिव (सेवा) सदस्य 
४ | महासंचालक, यशदा सदस्य 
५ | यशदातील धोरण संशोधन ard प्रमुख पदसिध्द सदस्य सचिव 


उक्त समितीमधील तज्ञ सदस्य म्हणून प्रा.सतीश बी.अग्निहोत्री, विभागप्रमुख, निती अध्ययन केंद्र, 
आयआयटी, मुंबई व डॉ.अभय पेठे, फेलो, मुंबई to ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पब्लिक पॉलिसी, मुंबई 
विद्यापीठ यांची नियुक्‍ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

समितीच्या तज्ञ सदस्यांचे कामकाज शासन निर्णय क्र.मधोसं-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/१२-अ, 
दि.१६.११.२०१७ मध्ये नमूद केल्यानुसार राहील. सल्लागार समितीचे तज्ञ सदस्य यांना प्रवास व दैनिक 
भत्ता हा भारत सरकारच्या सचिवांच्या अनुज्ञेयतेनुसार यशदाकडून अदा करण्यात येईल. सदर खर्च “ 
यशदा, पुणे ” यांना धोरण संशोधन केंद्रासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या वार्षिक रु. ५ कोटी अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०४२५१२३८३३६३०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Mukesh Khullar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GAD, 


M k h Kh | | postalCode=400032, st=Maharashtra, 

U e S 7 7} U a 2.5.4.20=6481e097db98eaae8b0580130544ebced12d1 
340cea24fcd0132235fb0c544a8, cn=Mukesh Khullar 
Date: 2018.04.25 12:41:38 +05'30' 


(मुकेश खुल्लर) 
अपर मुख्य सचिव (सेवा) 
प्रति, 


-0 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व मा.मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक , मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मंत्रालयीन विभाग. 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 


AN AD 


८00 2८, 


S oC 
Ss weeo << > fe SDS 


(३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मधोस-२०१७/प्र.क्र.१७३/२०१७/१२-अ, 


९) महासंचालक, यशदा, बाणेर रोड, पुणे-४११००७ 

१०) सर्व मंत्रालयीन विभाग 

११) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई 

सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर * 

प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर * 

प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उपलोकआयुक्‍्त कार्यालय, मुंबई * 

महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, मुंबई 

महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

निवडनस्ती/ कार्या.१२अ, सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२ 

* पत्राने 


१२ 
१३ 
१5 


—O 
— 
A“ 


१६ 
१७ 
१८ 


१९ 


AJ 
0 
Se Os व याट 


२१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


